राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन 2029-22 या 
वित्तीय वर्षामध्ये कृषि व पदुम विभागाच्या क्षेत्रीय 
स्तरावरील कार्यालयांकरिता संगणक खरेदीस वित्तीय 
मान्यता प्रदान करणे व रु.४०५.८४ लक्ष निधीचे 
पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०१ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :-१) कृषि व पदुम विभागाचा शा.नि.क्र. ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-अे, दिनांक ०८ जुले, २०२१. 
२) कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र. STS -१०२१/प्र.क्र.१६९/१४-अ, दि. २४ डिसेंबर, २०२१. 
३) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/संप्र/हार्ड वेअर मागणी/२८२३/२०२२, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०२२. 
8) कृषि व पदुम विभागाचा शा.नि.क्र. ईगव्ह -०६२१/प्र.क्र. ९३/१४-अ, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता कृषि आयुक्तालय स्तरावर ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.९९१ लक्ष निधी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 


सद्य:स्थितीत, कृषि विभागातील महत्वाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी महा-डीबीटी पोर्टल ER 
करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, महाकृषि प्लॅटफॉर्म, क्रॉपसॅप, पीक कापणी प्रयोगाची माहिती भरणे, विविध बाबींचे 
Geo-tagging करणे इत्यादी बाबींकरिता आणि एकंदरीतच कृषि विभागाच्या कामकाजात आयटी अप्लीकेशन / 
वेब पोर्टलचा वापर मोठया प्रमाणात वाढलेला आहे त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अद्ययावत संगणक सुविधा 
उपलब्ध करुन देणे अत्यंत आवश्‍यक ठरत आहे. प्रत्येक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकरिता पुरेसे संगणक 
संच उपलब्ध करुन दिल्यास दैनंदिन ऑनलाईन कामकाजा मध्ये गती येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, कृषि विभागाच्या 
राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि. १६ डिसेंबर, 
२०२१ रोजीच्या बैठकीत क्षेत्रीय कार्यालयांकरिता संगणक / हार्डवेअर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावरील तालुका कृषि अधिकारी व मंडळ कृषि अधिकारी 
कार्यालयांकरिता संगणक खरेदीसाठी रु. ४०५.८४ लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषि) 
यांनी संदर्भाधिन दि.२५ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


सन २०२१-२२ करिता ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत बाब निहाय वितरीत रु. ९९१ लक्ष निधीचे फेरवितरण 
करण्याबाबत आयुक्त (कृषि) यांच्या प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. ३१ जानेवारी, २०२२ 
अन्वये रु. ५८५.१६ लक्ष निधीच्या बाब निहाय पुनर्वितरणास मान्यता देण्यात आली असून शिल्लक राहिलेला 
रु.४०५.८४ लाक्ष निधी क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांकरिता संगणक /हार्डवेअर खरेदीस उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२१/प्र.क्र.९३/१४-ओ 
शासन निर्णय :- 


१. सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची कृषि आयुक्तालय स्तरावर अंमलबजावणी 
करण्याकरिता संदर्भाधिन दि.०८ जुलै, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ९९१ 
लक्ष निधीपैकी शिल्लक राहिलेला रु. ४०५.८४ लक्ष निधी कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांकरिता 
संगणक /हार्डवेअर खरेदीसाठी पुनर्वितरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे व सदर निधी 
संगणक खरेदी करिता खर्ची टाकण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये पुनर्वितरीत करण्यात आलेल्या निधी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन, भाग-२, दि. १७/०४/२०१५ चे परिशिष्ट, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग पहिला, उप विभाग-२ मधील अ.क्र. २७-अ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०११४५०१०९४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१०) महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

११) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
) 
) 


SHRIKANTC : 
ANDGE ee Be 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
३) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


